सांगली जिल्ह्यातील penta तालुक्यातील 
ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २३ जुले, २०१९. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे)/ का-२/रेशा/७४/२८९५/२०१९, दि.०६/०७/२०१९. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे)/ का-२/रेशा/४१/१३३२/२०१९, दि.०६/०३/२०१९. 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ (पुणे/ का-२/रेशा/७५/२८९३/२०१९, दि.०६/०७/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सांगली जिल्ह्यातील कडेगांव तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, सांगली यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी) क्रमांक 
: ; कान्हरवाडी साळुंखेवस्ती ते । ग्रामीण ०/०० ते २/५०० | १०.३०० ।' प्रमुख 
शेरेमळा येतगांव म्हासुर्णे रस्ता. | मार्ग क्रमांक- । २.५०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
१५२ मार्ग-१२९ 
ग्रामीण ०/००ते ४/०० 
मार्ग क्रमांक-२६ | ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण o/oo ते ३/८०० 
मार्ग क्रमांक-३१ | ३.८०० कि.मी. 
२. डोंगराई कडेपूर शिवणी | ग्रामीण ०/०० ते ६/०० 99.900 । प्रमुख 
पवारवस्ती रस्ता. मार्ग क्रमांक-९ ।६.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
ग्रामीण ०/०० ते ३/२०० मार्ग-१३० 
मार्ग क्रमांक-४२ | 3.200 कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते २/५०० 
मार्ग क्रमांक- २.५०० कि.मी. 
२३४ 
३. पाचुद (जिल्हा हद्द) शाळगाव | इजिमा क्रमांक- | ०/०० ते २०/७०० | २०.७०० | प्रमुख 
बेलवडे तोंडाली खेराडे विटा | २१५ २०.७०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
तुपेवाडी हणमंतवडिये रस्ता. मार्ग-१३१ 
8. तडसर कडेपूर चिखली खेराडे | ग्रामीण o/oo ते ४/८०० | १६.८०० | प्रमुख 
विटा कोतीज म्हासुर्णे जिल्हा । मार्ग क्रमांक-१३ | ४.८०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
हद्द रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते २/०० मार्ग-१३२ 
मार्ग क्रमांक-९८ | २.०० कि.मी. 
ग्रामीण ०/०० ते ५/०० 
मार्ग क्रमांक-३८ | ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण o/oo ते २/०० 
मार्ग क्रमांक- २.०० कि.मी. 
२५४ 
ग्रामीण ०/०० ते ३/०० 
मार्ग क्रमांक- ३.०० कि.मी. 
१६२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 


प. es सोहोळी सासपडे | ग्रामीण ०/०० ते ४/०० १७.०० । प्रमुख 
बेळवडे येडे उपाळे मायणी । मार्ग क्रमांक- ४.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
हिंगणगांव बु. ते नांदणीनगर | २२८ मार्ग-१३३ 
रस्ता. ग्रामीण ०/०० ते १/०० 

मार्ग क्रमांक- १.०० कि.मी. 

१७३ 

ग्रामीण ०/०० ते ५/०० 

मार्ग क्रमांक-२७ | ५.००कि.मी. 

ग्रामीण o/oo ते २/०० 

मार्ग क्रमांक- २.०० कि.मी. 

१७५ 

ग्रामीण o/oo ते २/०० 

मार्ग क्रमांक- २.०० कि.मी. 

२१० 

ग्रामीण ०/०० ते ३/०० 

मार्ग क्रमांक- ३.०० कि.मी. 

२१७ 

एकूण ७६.५०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३०२३.७२०--७६.५०० ) म्हणजेच ३१००.२२० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत 


२०.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२००९.०७-२०.७००) म्हणजेच १९८८.३७ कि.मी. इतकी 


तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५५.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६०४४.०१ - 
५५.८००) म्हणजेच ५९८८.२१० कि.मी. इतकी होईल. 


तसेच उपरोक्त रस्त्यावर प्रधानमंत्री ग्रामसडक/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व इतर 


योजनेतुन ज्या लांबीत काम पूर्ण झालेले किंवा प्रस्तावित असेळ अथवा झालेल्या कामाचा दोष 


दायित्व कालावधी शिल्लक असेल असे कोणतेही कामे अथवा अर्थसंकल्पीय कामे इतर कोणत्याही 
योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत व सदर रस्त्याकरिता नव्याने भूसंपादन करण्यात 


येणार नाही. या अटी STARA अधिन राहुन रस्ता दर्जोन्नत करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२३१५४०२३१७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pp fa S h a n t oi on a ह कक (र i hti i Publi 
re 7 25. foe oe (ककी टोर a i यी 81 at 
Vinayakrao Patil कडा 
(प्रशांत पाटील ) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सांगली . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


